प्राध्यापक, कला व शिक्षक प्रशिक्षण, शासकीय 
कला संस्था, महाराष्ट्र कला संचालनालय, 
महाराष्ट्र कला शिक्षण सेवा, गट-अ पदावरील 
सरळ सेवेने नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. ओडीआर-२७११/प्र.क्र.१२५/१७/तांशि ६ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ मे, २०१८ 


पहा :- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र. क्र २०४४(१५७)/२३६८/सात-अ, 
दि.२८ नोव्हेंबर, २०१७. 


शासन निर्णय 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत खालील उमेदवाराची प्राध्यापक, कला व शिक्षक प्रशिक्षण, 


शासकीय कला संस्था, महाराष्ट्र कला संचालनालय, महाराष्ट्र कला शिक्षण सेवा, गट-अया पदावर 


त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या रकाना क्र.६ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी ते ज्या दिनांकापासून त्यांच्या 


पदाचा कार्यभार स्विकारतील त्या दिनांकापासून दोन वर्षाच्या परिवीक्षा कालावधीसाठी स्थानापन्न 


नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
गुणवत्ता । आयोग वर्गवारी | आयोगाने | नियमानुसार | नियुक्तीचे | ज्या अटीच्या अधिन 
क्र पुरस्कृत शिफारस | वाटप केळेला | ठिकाण राहून नियुक्‍ती देण्यात 
उमेदवाराचे केलेली | महसूली आली त्या अटी 
नाव वर्गवारी | विभाग 
विच २ ३ 8 4 द 9 
7 श्री.तरतरे । अराखीव | अराखीव | कोकण-२ = | अधिष्ठाता, | वैद्यकीय अहवाल, 
गणेशा (मुंबई) सर ज.जी | गोपनीय अहवाल 
लालचंद कला सादर करण्याच्या 
महाविद्या- | अटीस अधिन राहून. 
लय, मुंबई 


२. श्री. तरतरे यांचा वैद्यकीय तपासणी अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नसल्याने महाराष्ट्र नागरी 


सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम १९८१ मधील नियम ११(१) अन्वये नियुक्तीच्या तारखेपासून 


त्यांची सहा महिन्याची सेवा पूर्ण होण्यापूर्वी आरोग्याबद्दलचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या अधीन 


राहून सदर नियुक्ती देण्यात येत आहे. 


SR निर्णय क्रमांकः ओडीआर-२७११/प्र.क्र.१२५/१७/तांशि ६ 


३. उपरोक्त उमेदवाराचा चारित्र्यपडताळणी अहवाल प्राप्त झाला असून त्यांच्या विरूध्द कोणताही 


दंड व शिक्षा याबाबतची नोंद आढळून येत नसल्याचे कळविले आहे, तशी नोंद सेवापुस्तकात घेण्यात 


यावी. 


४. उपरोक्त उमेदवाराची प्राध्यापक, कला व शिक्षक प्रशिक्षण, शासकीय कला संस्था, महाराष्ट्र 


कला संचालनालय, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ या पदावर ते प्रत्यक्ष हजर झाल्याच्या दिनांकापासून 


नामनिर्देशानाने, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून नियुक्‍ती करण्यात 
येत आहे. 
अटी :- 


१ सदर उमेदवाराची वेतनश्रेणी रू १५६००-३९१००, ग्रेड पे ८००० अशी राहिल. 


2) सदर वेतनश्रेणी व्यतिरिक्त शासन वेळोवेळी ठरवेल त्या दराने महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता व 


स्थानिक पूरक भत्ता अनुज्ञेय राहिल. 


३) नियुक्तीदिलेल्यापदावर आदेश मिळाल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्याचे आत रुजू व्हावे. प्रस्तुत 


नियुक्तीच्या संदर्भात त्यांनी सदरहू मुदतीत शासनास काहीही कळविले नाही, तर कोणतीही पूर्वसूचना 


न देता त्यांच्या नियुक्तीचे आदेश रद्द करण्यात येतील. उमेदवाराने त्यांचा रूजू अहवाल संबंधित संस्था 


प्रमुखांकडे सादर करावा. 


४ सदर उमेदवारास प्रथम वेतनवाढ परिविक्षाधीन कालावधीतील एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर देण्यात 


येईल व त्यानंतरची वेतनवाढ परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर मिळेल. 


uy परिविक्षाधीन कालावधीत कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त न केल्यास, तसेच त्यांचे काम 


असमाधानकारक व वर्तन अननुरुप आढळल्यास त्यांची सेवा कोणतीही पूर्वसूचना न देता समाप्त 


करण्यात येईल. 


&) अधिष्ठाता, सर ज.जी.कळला महाविद्याळय यांनी उमेदवाराचा परिविक्षाधीन काळावधी 


समाप्तीबाबतचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि-२७१५/ प्र.क्र.३3०२/आठ, 


दि.२९/०२/२०१६ मधील नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार विहित कालावधीत संचालक, कला 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः ओडीआर-२७११/प्र.क्र.१२५/१७/तांशि ६ 


संचाळनालय, मुंबई यांचेमार्फत शासनास सादर करावा. 


७ सदर उमेदवार arya हिंदी व मराठी भाषेची परीक्षा उत्तीर्ण झाला नसल्यास किंवा त्या परीक्षा 


उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसल्यास, त्या परीक्षा विहीत मुदतीत उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. तसे 


न झाल्यास उमेदवाराची वेतनवाढ रोखून ठेवण्यात येईल. 


८) सदर उमेदवाराचे वेतन महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील तरतूदीनुसार निश्चित 


करण्यात यावे. 


९) उमेदवारास सेवेत रूजू झाल्यानंतर सेवेचा राजीनामा द्यावयाचा असेल, त्यास शासन परिपत्रक, 


सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही-१०९२/१०३३/प्र.क्र३३/९२/८ दि.२/१२/१९९७मधील 


तरतूदीनुसार शासनाला किमान एक महिन्याची आगाऊ नोटीस किंवा एक महिन्यांचे वेतन देणे आवश्‍यक 


राहील. मात्र गैरशिस्त, सेवानियमांचा भंग इ.कारणासाठी एखाद्या उमेदवाराची सेवा समाप्त 


करण्यासाठी वरीलप्रमाणे नोटीशीचे बंधन शासनावर असणार नाही. 


१० शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अंनियो-१००९/प्र.क्र.३२/सेवा-४ दि. १८.०८.२००९ मधील 


तरतूदीनुसार दि. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी शासन सेवेत निवृत्तीवेतनार्ह आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या 


शासकीय कर्मचा-याने त्याच किंवा अन्य विभागातील निवृत्तीवेतनार्ह आस्थापनेच्या पदावरील 


नियुक्तीसाठी दि. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी किंवा त्यानंतर अर्ज Hor असेल आणि त्याला दि. १ नोव्हेंबर, 


२००५ रोजी किंवा त्यानंतर नवीन पदावर नियुक्‍त करण्यात आळे असेल तर अशा प्रकरणी शासन 


परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अंनियो-१००६/८७/सेवा-४, दि. १२.१.२००७ मधील (i) ते (iv) येथे नमूद 


केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता झाल्यास संबंधीत शासकीय कर्मचा-यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) 


नियम, १९८२ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू ठरतील. दि. १८/०८/२००९ रोजीच्या 


परिपत्रकात नमूद (i) ते (iv) येथील सर्व अटींची पुर्तता ज्या प्रकरणी होत नसेल, अशा शासकीय कर्मचा- 


यास राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) लागू ठरेल. 


११) सदर उमेदवाराचे सेवानिवृतीचे वय प्रचलित नियमानुसार राहील. 


१२) सदर उमेदवारास नियुक्तीच्या ठिकाणी उपस्थित राहण्यासाठी प्रवासभत्ता देण्यात येणार नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओडीआर-२७११/प्र.क्र.१२५/१७/तांशि ६ 


५. सदर नियुक्ती उमेदवाराने सादर केलेल्या प्रमाणपत्राच्या सत्यासत्यतेवर अवलंबून राहील. सदर 


प्रमाणपत्र नियुक्‍तीनंतर खोटे अथवा बनावट आढळल्यास सदर उमेदवाराची नियुक्‍ती आपोआप संपुष्टात 
येईल. 


६. हे आदेश प्राप्त होताच संबंधित उमेदवाराने नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर व्हावे व त्याबाबतचा 


अहवाल कला संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे सादर करावा. तसेच कला संचालक यांनी 


उमेदवाराचा रूजू अहवाल शासनास सादर करावा. 


9 सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक क्र. २०१८०५१६१६४२००९५०८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Di 
DN: c= 


. . ig 
f Maharashtra, ou=Higher 
And Technical Education Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=bd66db73425a9730e4074ae475eb26788ae32a4 
5d13639a02fcf2ffbd43272ff, 


e , 
serial INumber=791d70f75a8bfaa8349786f02d7 | cad4fb9d 
| a Nn a [| 1999ea0d92d63dcfSde198d4f817, cn=Kamini R Pilankar 
Date: 2018.05.16 16:42:47 +05'30' 


(का.रा.पिळणकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


igitally signed by Kamini R Pilankar 
IN, o=Government Of} 


प्रति - 
SW लालचंद Aa, ६०४/बी, डेस्क प्रोजेक्ट बिल्डिंग, शिव मंदीर मार्ग, सांगळे वाडी, बैल 
बाजार, जि.ठाणे, कल्याण - ४२१३०१. 


प्रत, 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,मुंबई (पत्राद्वारे) 

प्र.कला संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. अधिष्ठाता,सर ज.जी. कला महाविद्यालय, मुंबई. (वरील उमेदवाराला रूजू करून घेताना त्यांच्या 
शैक्षणिक तसेच इतर मूळ प्रमाणपत्रांची तपासणी करून संस्थाप्रमुखांनी स्वत: खात्री करावी व सदर 
उमेदवारांला हजर करून घ्यावे आणि त्याबाबतचा अहवाल कला संचालक, महाराष्ट्र शासन, मुंबई 
यांच्यामार्फत शासनास तात्काळ सादर करावा. तसेच संबंधित अधिष्ठातांनी या आदेशातील ज्या 
उमेदवाराची नियुक्‍ती अटींच्या अधीन राहून केली आहे, त्या उमेदवाराकडून विहित मुदतीत या अटींची 
पुर्तता करून घेवून त्याबाबतचा कार्यपूर्तता अहवाल कला संचालक, महाराष्ट्र शासन मुंबई यांच्यामार्फत 
शासनास तात्काळ सादर करावा.) 

६. निवड नस्ती (तांशि-६). 


Cc “७ A -O 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


